सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 


मागणी क्रमांक व्ही-५, 
“६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१३९/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वदस्तरोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-५ 
“६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे ” या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.१,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. 
शः उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१२१२४५५९४८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


SEEMA BABAN १९८५०० 


MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION 
JADHAV PN ING ADT IME De 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. Cash, PAM संचालनालय, नागपूर. 

८. सह सचिव/कार्यासन अधिकारी (टेक्स-३) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्याप-२२९९/(प्र.क्र.१३९/२०१९)/९७स दि.१३.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-५,६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे (बचत) (-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 


(रुपये हजारात) 
WA २०१९-२० चे अ (बचत) प्रत्यपि बचतीनंतर असणारे ee कार 
अंदाज किंवा पूरक विनियोजन | करावयाची रक्‍कम | अंतिम अ 
11४00 & ee et a] 
६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे , 
१९०-सार्बजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, मुळ तरतूद शि लाक्षणिक तरतूद असल्याने तरतूद अखर्चित. 


(०२)(०४) (६८६० ००९३) 


